बंदर विकासाच्या धोरणात फेरबदल करणे 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शात्तन निर्णय ग्रा. जेईटी ०५/२०००/प्र.कर.३२/बंवरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२, दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २००० 
चाचा:- शासन निर्णय, क्र.जेईटी १०९५/प्र.क्.१४७/परि-५. 
(दिनांक: १५.३.१९९६ 


प्रस्तावना: महाराष्ट्राला ७२० कि.मी. लांबीची किनारपटटी लामलेली असून त्यावर ४८ 
बंदरे आहेत. त्यातील अनेक बंदरांचा विविध कारणांमुळे विशेषत: पुरेशी साधने उपलब्ध 
न होऊ शकल्यामुळे विकास झालेला नाही. कोकण किनारपटटीवरील होत असलेला 
औद्योगिक विकास लक्षात घेता, बंदराना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देणे ही 
बाब गरणेची वाटल्याने शासनाने शासन निर्णय क्र.जेईटी १०९५/प्र.क्र.१४७/परी.५, 
दिनांक १५ मार्च १९९६ नुसार धोरण निश्‍चित करुन खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने बंदर 
विकास करण्याचे ठरवले होते. 

शासनाने निर्धारित केलेल्या बंदर विषयक धोरणाचे आधारे पहिल्या टप्यात 
एकूण सात बंदरांचा विकास करण्यासाठी तांत्रिक प आर्थिक MERAY अभ्यासकरून 
निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.परंतु त्या निविदा सुचनेस योग्य तो अपेक्षित प्रतिसाद 
लिळाला नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत कोणत्याही बंदराचा विकास होदू शकलेला नाही. 
अशा परिस्थितील बंदर विकासाच्या धोरणात आणखी सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. या संदर्भांत मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली देखील दि. 
cage रोजी झालेल्या बैठकीत लहान बंदराचा विकास सामंजस्य करार पध्दतीने 
करण्याबाबत (MOU) विचारविनिमय झाला. तसेच ae शासन स्तरावर विविध 
पातळीवर विचार विनिमय होवून, आंधप्रदेश व गुजरात राज्याच्या धोरणाच्या धर्तीवर 
300.2000 च्या मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार सद्याच्या बंदर विकासाच्या धोरणात 
पुढीलप्रमाणे जात्त्तीच्या सुधारणा करण्याथ। निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
eet. बेदर विकसित करावयाचे ठिकाणची जमीन शासकीय असल्यास ती 
महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्यात यादी. ज्याप्रमाणे मुंबई शहर व 
उपनगर जिल्हा परिसरात “बांधा, मालकी, वापरा व परत करा" या तत्वावर जलप्रदासी 
ees सुरु करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र गेरी टाई बोर्डात artery निर्णय 
क्र.एलबीएल १०९८/३७४५७/प्रक्र.८४५/ज-२ दि. २२७.१९९९ अन्वये आवश्यक जमीन 
रु.५- या नामपात्र भाडेपटदीने दिली आहे. त्याप्रनाणे सदर जमीन देखील मेरी टाईम 
बोर्डाकडे हस्तांतरीत करादी. महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड सबंधित बंदर 
डैकासाला/उद्योजकाला ती भाडे पटटीने देवू शकेल किंवा शासनाचा सहभाग म्हणून 
ग्राह्य घरता येईल, लथापि,सदर ठिकाणी खाजगी जनीन असेल तर तती शासनाने 
संपादित करावी आणि SO gre ब इतर सेवा शुल्क उद्योजकांकडून ल्सूल करावे. 
2 दर विकासासाठी पहिल्या टप्यात निवडसेलया ७ लहान बंदराच्या 
बतीत शासन ११% पर्यंत समभागाचे स्वरुपात गुंतवणूक करणार आहे. तथापि सदर 
शेरणात बदल करुन कोणत्याही बंदराचे करिता अशाप्रकारची गुंतवणुक करण्यात येईल 
ere जमोनीचे मूल्य देखील समभाग गुंतवणूक म्हणून धरता येईल. हि गुंतवणूक 
शासन महाराष्ट्र भेरी टाईन बोर्डामार्फत करील, 
; सद्याच्या बंदरविषयक धोरणाप्रमाणे "बांधकाम, मालकी, वापरा, 
esate याचा कालावधी 3० वर्षांचा आहे. त्यामध्ये सुधारणा करुन हा कलावर्ध 


8. बंदरातील आतील भागात बांधाबयाचे रस्ते संबंधीत कंपनीने स्वःखचान बाधावत 
बंदरापर्यंत बांधादयाच्या जोडरस्त्यावरील खर्च ५०% उद्योजकांनी द ५०% शासनाने करावा द 
त्यावरील दुरुस्तीसाठी देखील हेच तत्व अंमलात राहील. 

बंदर विकासासाठी उद्योजक कंपनीस महाराष्ट्र Ah टाईग नोर्डाबरोबर करावयाचे 
करारपत्रावर नोंदणी व मुद्रांकन शुल्क भरण्यापासून सूट देण्यात येईल. 

बंदर प्रत्य कार्यान्वीत करण्यासाठी जमीन, जोडरस्ते, पाणीपुरवठा व पर्यावरण 
विषयक नाहरकत दाखले इ. तातडीने उपलब्ध होणेसाठी (सिंगल विंडो क्लिअरन्स) महाराष्ट्र मेरी. 
टाईम बोर्ड बंदर विकासाची नोडल एजन्सी म्हणून काम करील ब मुख्य, (034 
अधिकारी,महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती विभुक्‍्त' क 
येईल, या समितीत सर्व सबंधीत .खात्याचे अधिका-याचा समावेश असेल व या समितीस या 
संदर्भात निर्णय घेण्याचे अंतिम अधिकार असतील. 
». बंदर विकास प्रकल्प हा बांधकाम, मालकी, दापरा, शेअर हस्तातरण 
[8008]या तत्वावर आधारीत असेल. तसेच BOOST च्या yo कच्या कालावधीच्या 
दरम्यान त्यादेळेच्या बाजार मुल्यावर आधारोत किंमत ठरवून परस्पर सहमतीने उद्योजकास किंवा 
शासनास (महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) प्रकल्प सोडून देण्याची नुभा असेल व त्यासाठी प्रकल्पाचे 
बाजारमुल्य (ASSETS) देणी वजा (Liabilities) करुन प्रत्यक्ष जी किंमत येईल. ( Net 
Asset Value) तेवढी योग्य भरपाईची किंमत Fair Compesation) असेल. तसेच करार 
केल्यापासून किती कालावधी झाला आहे, यावर हि प्रत्यक्ष किंमत अवलंबून राहील. 

उपरोक्‍त धोरणातील भाबी हया यापूर्वीच्या दि. १५.३.१९९६ च्या शासन निर्णयातील 
बाबी शिवाय असतील. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २२०७, दि.१८.७.२००० 
अनुसार त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार य चांबाने, d 


न 


(एस.एस.इनामदार ) 
१५३१ suo, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


मा.मुख्यमंत्री याचे प्रधान सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
सा.नंत्री/राज्यभंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मुबई. 
wart सचिव (वित्त) वित्त विमाग,मुंबई, 
प्रबानं Bet Rely न्याय विभाग मुंबई. 
प्रथान सचिव (उद्योग) उद्योन,उर्जा य कामगार विभाग, मुंबई. 
ser सचिव (१) नगर विकास विभाग,मुंबई. 
सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई. 
सचिव, पर्यावरण विसाग, मुंबई, 

कार्यकारी अभिकारी, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्ड, मुंबई 
दिभागीय ages tar दिभाग,कोकण भवन, नवी HE 
'जिल्हाधिकारी,मुंबई शहर/उपनगरे/ठाणे रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग. 


(0६२५९१०१११ (१॥27- Wien 


